पदोन्नती नाकारणेबाबत. 
श्री.विश्वास पांडुरंग देसाई, अधिक्षक गट-क 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पश्नुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मस्त्यव्यवसाय विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र कृषिआ-१०२१/प्रक्र.६८/१६ए 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, मंत्रालय, मुंबई -३२ 
दिनांक : २४ जून, २०२१ 


संदर्भ:- १) शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र.कृषिआ-१०१९/प्र.क्र.१६/१६अे, दि.०५.११.२०१९ 
२) कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र.कृआ/पुणे/नस्ती/आस्था-१/१७००९/२०२०, 
दि.२२.०७.२०२० 


प्रस्तावना :- 
कृषि आयुक्तालयाच्या अधिनस्त विविध क्षेत्रीय कार्यालयांत कार्यरत असणाऱ्या अधिक्षक गट-क 


संवर्गातील ९ कर्मचाऱ्यांना दि.०५.११.२०१९ रोजीच्या आदेशान्वये सहाय्यक प्रशासकीय अधिकारी, 
गट-ब (वेतनस्तर एस-१५, रु. ४१८००-१३२३००) या पदावर पदोन्नती देण्यात आली आहे. सदर 
आदेशातील अ.क्र.५ वरील श्री.विश्वास पांडुरंग देसाई हे पदोन्नतीच्या पदावर हजर न होता त्यांनी 
वैद्यकीय कारणास्तव पदोन्नती नाकारत असल्याचे लेखी कळविले आहे. त्यानुसार कृषि आयुक्तालयाने 
त्यांची पदोन्नती रद्द करण्याबाबतचा प्रस्ताव उपरोक्‍त संदर्भाधीन H.2 येथील पत्रान्वये शासन 
मान्यतेसाठी सादर केला आहे. त्यानुसार शासनाने आता, पुढील निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय :- 

श्री.विश्वास पांडुरंग देसाई, अधिक्षक गट-क यांना दि.०५.११.२०१९ रोजीच्या आदेशान्वये 
सहाय्यक प्रशासकीय अधिकारी, गट-ब (वेतनस्तर एस-१५, रु. ४१८००-१३२३००) या पदावर देण्यात 
आलेली पदोन्नती खालील अटींच्या अधीन राहून रद्द करण्यात येत आहे. 


१) श्री.देसाई यांना सदर आदेशाच्या दिनांकापासून पुढील दोन वर्षे होणाऱ्या निवडसूचीमध्ये त्यांच्या 
नावाचा विचार न करता तिसऱ्या वर्षाच्या निवडसूचित त्यांची पदोन्नतीसाठीची पात्रता 
तपासण्यात येईल. 

२) श्री.देसाई यांची सेवाज्येष्ठता ही, ज्यावेळी ते पुढील पदोन्नतीस पात्र ठरतील व प्रत्यक्ष 
पदोन्नतीच्या पदावर रुजू होतील त्या दिनांकापासून विचारात घेतली जाईल. 

३) श्री.देसाई यांना दि.५.११.०१९ रोजीच्या आदेशान्वये पदोन्नती दिलेल्या निवडसूचीतील 
अधिकाऱ्यांचा व त्यानंतरच्या दोन निवडसूचीतील अधिकाऱ्यांचा मानीव दिनांक प्राप्त होणार 
नाही. 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिआ-१०२१/प्रक्र.६८/१६ए 


३. 


) अधिक्षक, गट-क या पदाचे नियुक्ती प्राधिकारी आयुक्‍त (कृषि) हे असल्याने त्यांना आश्वासित 


प्रगती योजनेचे लाभ प्रदान केले असल्यास त्याबाबत वित्त विभाग, शासन निर्णय दि. २.३.२०१९ 
मधील तरतूदीनुसार सदर लाभ काढून घेण्याची कार्यवाही आयुक्‍त (कृषि) यांना तात्काळ करावी. 


सदर आदेशाची तात्काळ अंमलबजावणी आयुक्त (कृषि) यांनी करावी. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०६२४१७२६२८३४०१असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=AGRICULTURE AND. 
ADF DEPARTMENT, 2, st=Maharasht 


2.5.4.20=48807fd57 1bd08b73 18f82f32c3acl 8b4a938a342e23932200c3 
df8bObdd: 


pseudonym=B6E9ECA936BF2C03EE8B083F338E65F7AF36F6CD, 
A R N serial INumber=984B9ADBA8339F7D6208C334DDD686A8F076E25FFF19 
427CAACSBDOE7F88E592, cn=JYOTSNA SUNIL ARJUN 
2021.06.24 17:31:57 +05'30' 


(ज्योत्स्ना अर्जुन) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

सचिव (कृषि) यांचे स्विय सहायक, कृषि व पदुम विभाग,मंत्रालय, मुंबई 
आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्‍तालय, पुणे 

विभागीय कृषि सहसंचालक, कोकण विभाग, ठाणे/लातूर 
सहसंचालक (आस्थापना), कृषि आयुक्तालय, पुणे 

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, सिंधुदुर्ग 


. श्री.विश्वास पांडुरंग देसाई, अधिक्षक, कार्यालय जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, सिंधुदुर्ग 


निवडनस्ती (१६-ओ) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


